अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळांना 
अनुदान योजना - २०१८-१९ शुध्दीपत्रक जि.नांदेड. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शुध्दीपत्रक क्र.- अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९.३.२०१९. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 
दि. ७.१०.२०१५ 

२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र.जा.क्र. जिनिस/ 
अल्पसंख्यांक शाळा प्रस्ताव/२०१८-१९/का-७/२४७२, दि. १२.१२.२०१८ 

३. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का.६, 
दि. २१.२.२०१९. 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस/ 
अल्पसंख्यांक शाळा/२०१८-१९/का-७, दि. २७.२.२०१९ 


उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि. २१.२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील 
औरंगाबाद विभागातील जि. नांदेड जिल्हयातील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. १ येथील संस्था, 
शाळेचे नाव व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले होते. 


औरंगाबाद विभाग, जि. नांदेड 


अ.क्र संस्था/शाळेचे नाव सुविधांचे अनुदानाचे वर्ष | 
स्वरूप/प्रयोजन 
ea २ ३ ee 
१ | मेमन शिक्षण संस्था, नांदेड, द्वारे संचलित एकता | संगणक कक्ष, gq 
प्राथमिक शाळा (उर्दु-मराठी), नंदीग्राम हाऊसिंग | पिण्याच्या पाण्याची 
सोसायटी, जि. नांदेड सुविधा 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या दिनांक २७.२.२०१९ च्या 
पत्रानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २१.२.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामधीळ औरंगाबाद 
विभागातील जि. नांदेड येथील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. १ समोरील रकाना क्रमांक ३ मध्ये 
सुविधांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


औरंगाबाद विभाग, जि. नांदेड 


अ.क्र संस्था/झाळेचे नाव सुविधांचे अनुदानाचे वर्ष | 
स्वरूप/प्रयोजन 
| | २ ३ FB 
q | मेमन शिक्षण संस्था, नांदेड, द्वारे संचलित एकता संगणक कक्ष gq 
प्राथमिक शाळा (उर्दु-मराठी), नंदीग्राम हाऊसिंग 
सोसायटी, जि. नांदेड 


शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का. ६, 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२९१४३१२६५८१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc A A OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digital 
Sandesh Chhabu £ “a वळ 
fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8ac0fa02331 
Ta d V | serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 8beb12425455f4856f44 
दा 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
rent OF, 


inorities Development 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


१०. महालेखापाल ५ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

११. महालेखापा % (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड . 

१३. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड. 

१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


